महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कअनि १११८/प्र.क्र. ३९ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०१८ 


आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी खाली नमूद केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आळा 
आहे. सदर आदेशान्वये संबंधित कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा लोकहितास्तव 
प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना पुढील तक्त्यातील स्तंभ (५) मध्ये दर्शविलेल्या 
मंत्रालयीन विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


कक्ष प्रतिनियुक्‍्तीचा आदेशा प्रतिनियुक्‍्तीचे मंत्रालयीन 
अधिकाऱ्यांचे क्रमांक व दिनांक कार्यालय 


साप्रवि क्र.सीसीए १७१२/ | राज्य माहिती आयोग, 


प्र.क्र.६४/२०१२/१४ब, पुणे खंडपीठ कामगार 
दिनांक ३१.०७.२०१२ विभाग 


साप्रवि pps १११५/ | कल्याण - डोंबिवली | विजाभजइमाव 
प्र.क्र.९६/१४ब, महानगरपालिका व विमाप्र 
दिनांक २३.०९.२०१५ कल्याण विभाग 


२. उपरोक्त कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित मंत्रालयीन विभागामध्ये रूजू होण्याकरिता संबंधित 
विभाग/कार्यालयाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ अनुसार संबंधित कक्ष अधिकारी यांनी त्या-त्या 
मंत्रालयीन विभागामध्ये रूजू व्हावे. संबंधित कक्ष अधिकारी विहित कालावधीत त्या-त्या मंत्रालयीन 
विभागामध्ये रूजू न झाल्यास त्यांचा त्यापुढील कालावधी हा सेवेतील खंड समजण्यात येवून पुढील 
उचित कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३९/१४-ब 


सदर शासन Tes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१६१४०२२१०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajan 


an Bhimrao Gurav 
Of Mal 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. श्रीमती शि.स.निकम, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, विधानभवनासमोर, पुणे - ४११ ००१. 
२. श्री.मि.रा.धाट, सहाय्यक आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण, 
जि.ठाणे 
प्रत:- 


१) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्रामविकास विभाग/गृहनिर्माण विभाग/ उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभाग/विजाभजइमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), ग्रामविकास विभाग/गृहनिर्माण विभाग/ उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग/विजाभजइमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

३) आयुक्त , कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण , जि.ठाणे. 

४) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, नवीन प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, 
विधानभवनासमोर, पुणे - ४११ ००१. 

५) उप सचिव (का. ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सह/उप सचिव (नवि २८), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

७) निवडनस्ती (का.१४ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


